महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ३१ मे, २०१८ 


वाचा :-सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ७.५.२०१८ चे आदेशा. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२) व ४ (३) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 


विभागातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची संदर्भाधिन आदेशान्वये आंतरविभागीय बदली करण्यात आली होती. 


सदरहू बदली आदेशात प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करण्यात येत असून आता त्यांच्या नावासमोरील 


स्तंभ-६ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. । श्री/ | सहायककक्ष सध्याचा |। दिनांक ७.५.२०१८ । सुधारित पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती अधिकाऱ्याचे नांव | विभाग च्या आदेशान्वये 
बदलीनंतर 
पदस्थापनेचा 
विभाग 
Pa] २ 3 FB षु द 
श्‌ श्रीमती | मं.वि.शिवलळकर | अन्न, नागरी | सार्वजनिक कौडल्य विकास व उद्योजकता 
पुरवठा व | आरोग्य विभाग । विभाग 
ग्राहक संरक्षण 
विभाग 
२ श्री श्री.धि.बा.रामटेके | अन्न, नागरी | कौशल्य विकास व | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
पुरवठा व | उद्योजकता विभाग 
ग्राहक संरक्षण 
विभाग 
२. बदली झालेल्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने कार्यमुक्त करुन या विभागास 
कळवावे. तसेच बदली झालेल्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांनी त्यांची पदस्थापना केलेल्या विभागात 
तत्काळ रुजू व्हावे. 
३. विभागाने बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तत्काळ कार्यमुक्त न केल्यास शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- 


२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/का.१४, दिनांक २३ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार सामान्य प्रशासन 
विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येईल यांची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः FEAT २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ. 


4 


प्रति, 


प्रत, 


मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि 
१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.०५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण देण्याबाबतची 
कार्यवाही मंत्रालयीन विभागांनी करावी. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०११२१६५६५३०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
Gajanan 
Bhimrao Guray nee eee 


, cn=Gajan. 
Date: 2018.06.01 12:16:22 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


=General | Administration 
ra, 


18021798aScled41ada 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, (संबंधित 
सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालयीन 
विभागांमार्फत) 


निवड नस्ती/'संग्रहार्थ (कार्यासन १४-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


